जल जीवन far कार्यक्रमांतर्गत मौ. ताडाली 
ता. व जि. चंद्रपुर नळ पाणी पुरवठा योजनेस 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जजिमि-२०२२/प्र.क्र.१८०७/पापु-१३ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००१ 
दिनांक: २२ डिसेंबर, २०२२. 


वाचा 
१) शासन निर्णय क्रमांक: जजीमि-२०२२/प्र.क्र.१८०७/पापु-१३, दिनांक ०५ डिसेंबर, २०२२. 


शासन शुध्दीपत्रक- 

उपरोक्‍त वाचा येथील शासन निर्णयान्वये जल जीवन मिशन अंतर्गत मौ. ताडाली ता. व जि. 
चंद्रपुर नळ पाणी पुरवठा योजनेस प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. सदर शासन 
निर्णयामध्ये गावाचे नाव मौ. ताडली ता. व जि. चंद्रपुर असे नमूद करण्यात आलेल आहे. आणि 
जजिमि-२०२२/प्र.क्र.१८०५/पापु-१३ असे नमूद करण्यात आले आहे. 


०२. त्याऐवजी गावाचे नाव मौ. ताडाली ता. व जि. चंद्रपुर असे वाचावे. आणि जजिमि- 
२०२२/प्र.क्र.१८०७/पापु-१३ असे वाचावे. 


03. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२१३१८०२३०६१२८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by RANI DEELIPRAO 
DEOKATE 


महाराष्ट्रा चे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. RANI ee ea 
SANITATION DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


F F | | p RA 2.5.4.20=b0869a90562f87b9afb32e69 1 66c7 
29b50fd795952e7aeb9091b613d5a868aa7, 
pseudonym=EBDDE6E6DC46959920B4201 

DA4C1EADA80A905B3, 


F KAT F serialNumber=BBD64806F9A7A26899A43E 
3A95A0566B762C44B895D6316615D2932D 
87DEFEEE, cn=RANI DEELIPRAO DEOKATE 
Date: 2022.12.22 11:57:29 +05'30' 


(राणी देवकत्ते) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.अध्यक्ष, विधानसभा/मा.सभापती विधान परिषद/मा.विरोधी पक्षनेता विधानसभा/विधानपरिषद. 
२. मा.मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासननिर्णयक्रमांक : जजिमि-२०२२/प्र.क्र. १८०७/पापु-१३ 


३. मा. राज्यमंत्री,(पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. महालेखापाल,महाराष्ट्र-१,मुंबई (लेखापरिक्षा व अनुज्ञेयता). 

५. महाळेखापाल,महाराष्ट्र-२,नागपूर (लेखापरिक्षा व अनुज्ञेयता). 

६. विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग, 

७. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 

८. जिल्हाधिकारी,तचंद्रपूर 

९. संचालक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा,पुणे. 

१०.मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद, चंद्रपूर . 
११.संचालक,पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था,सिडको भवन,बेलापूर 

१२.मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, प्रादेशिक विभाग, नागपूर. 
१३.कार्यकारी अभियंता,ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, चंद्रपूर. 
१४.प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
१५.मुख्य अभियंता तथा वि.का.अ. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय,मुबई. 
१६.पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग कार्यासन पापु ०४/पापु १० 

१७.निवडनस्ती पापु-१३, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई-०१. 


पृष्ठरपैकी२ 


